कला संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील २६ 
पैकी २० पदांचे समायोजन महाराष्ट्र राज्य 
कळला शिक्षण मंडळामध्ये करणे तसेच 
महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळाचे परीक्षा 
नियंत्रक या पदाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 
निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एडीआर-२०२४/प्र.क्र. ३५/तांशि-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, विस्तार इमारत,मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०४ मार्च, २०२४. 


संदर्भ :- १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभगाचा शासन निर्णय क्र. एडीआर-२०२२/प्र.क्र. ७५/ 
तांशि-६, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२२ 
२) संचालक कला संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. डिओओ-२०२३ /दोन/१४४७, 
दिनांक १९ 4, २०२३ 
३) दिनांक १४ डिसेंबर, २०२३ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे कार्यवृत्त 
४) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १९ जानेवारी, २०२४ रोजी प्रसिध्द सन २०२४ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२ 
५) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी प्रसिध्द नियत 
दिनांकाबाबतची अधिसूचना 
६) संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.डिओओ- 
२०२४/दोन/८८३, दिनांक २२ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना :- 

कला संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली ३१ अशासकीय अनुदानित कला संस्था व १७८ 
अशासकीय विनाअनुदानित / कायम विनाअनुदानित कला संस्था कार्यरत आहेत. सदर संस्थांचे 
सनियंत्रण प्रभावीरित्या करता यावे म्हणून महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, १९९७ च्या 
धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळ अधिनियम तयार करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक १ अन्वये 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. 
सदर समितीने सादर केलेल्या अधिनियमाचे प्रारुप संदर्भ क्रमांक २ अन्वये शासनास प्राप्त झाले. सदर 
प्रारुपास विधी व न्याय विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर सदर अधिनियमाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या 
समोर ठेवण्यात आला होता. संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळ अधिनियमास 
मा.मंत्रिमंडळाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. तसेच, कला संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील २६ पदे 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२४/प्र.क्र. ३५/तांशि-६ 


महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळामध्ये समायोजित करण्यास, सदर मंडळाकरिता ३७ नवीन पदे 
निर्माण करण्यास व नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या ३७ पदांच्या वेतनासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या 
अंदाजित वार्षिक एकूण रु.२,२३,२३,५६४/- (रुपये दोन कोटी तेवीस लाख तेवीस हजार पाचशे चौसष्ट 
फक्‍त) इतक्या आवर्ती खर्चास मा.मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मा.मंत्रिमंडळाची मान्यता प्राप्त 
झाल्यानंतर, सदर अधिनियमाचे विधेयक सन २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये विधानमंडळाच्या 
दोन्ही सभागृहामध्ये मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने, संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये महाराष्ट्र राज्य 
कला शिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १९ जानेवारी, २०२४ रोजी 
प्रसिध्द करण्यात आला आहे. तसेच, संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४ च्या महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात सदर अधिनियमाचा नियत दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४ हा निश्चित करण्यात आला 
आहे. संदर्भ क्र.६ अन्वये GASH, HS संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी मा.मंत्रिमंडळाने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार कला संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील २६ पदे महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण 
मंडळामध्ये समायोजित करण्यास तसेच, महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळाचे सचिव, उपसचिव 
(कला) व परीक्षा नियंत्रक यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय :- 


०१. कळला संचालनालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या २६ पदांपैकी निरीक्षक (१ पद) या 
पदाच्या पदनामात सचिव असा बदल होत आहे. तर, सहायक निरीक्षक (५ पदे) या पदांच्या पदनामात 
उपसचिव (कला) असा बदल होत आहे. सबब, सदर ६ पदांचे समायोजन करण्याबाबत स्वतंत्र आदेश 
निर्गमित करण्यात येतील. खालील नमूद तक्त्यातील उर्वरित २० पदे महाराष्ट्र राज्य कळा शिक्षण 
मंडळामध्ये समायोजित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र विभाग दिनांक म.रा.क.शि.मं. | गट | मंजूर पद संख्या वेतनश्रेणी (७ व्या वेतन 
३०/१२/२००६ च्या । मधील पदनाम आयोगानुसार) 
आकृती बंधानुसार 
पदनाम 
१ | कला संचालनालयाच्या | परीक्षा नियंत्रक परीक्षा ब शि एस-१५ (४१८००-१३२३००) 
अधिपत्याखालील नियंत्रक 
परीक्षा विभाग 
२ | कला संचालनालयाच्या | अधीक्षक अधीक्षक क | एस-१४ (३८६००-१२२८००) 
अधिपत्याखालील 
परीक्षा विभाग 
३ | कला संचालनालयाच्या | प्रमुख लिपिक प्रमुख लिपिक क २ एस-१३ (३५४००-११२४००) 
अधिपत्याखालील 
परीक्षा विभाग 
७ | कला संचालनालयाच्या | टिप्पणी सहाय्यक टिप्पणी क 8 एस-८ (244oo-¢ 9400) 
अधिपत्याखालील सहाय्यक 
परीक्षा विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२४/प्र.क्र. ३५/तांशि-६ 


५ | कला संचालनालयाच्या | लिपिक-टंकलेखक लिपिक- क ४ एस-६ (१९९००-६३२००) 
अधिपत्याखालील टंकलेखक 
परीक्षा विभाग 
एकूण १२ 
१ | निरीक्षक, चित्रकला व | अधीक्षक अधीक्षक क शं 'एस-१४ (३८६००-१२२८००) 
शिल्प, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई 
2 | निरीक्षक, चित्रकलाव | प्रमुख लिपिक प्रमुख लिपिक क २ एस-१३ (३५४००-११२४००) 
शिल्प, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई 
३ | निरीक्षक, चित्रकला व | लिपिक-टंकलेखक | लिपिक- क णं एस-६ (१९९००-६३२००) 
शिल्प, महाराष्ट्र राज्य, टंकलेखक 
मुंबई 
एकूण a ४ | 
q | सहाय्यक निरीक्षक, | टिप्पणी सहाय्यक टिप्पणी क शि एस-८ (२५५००-८११००) 
चित्रकला व शिल्प सहाय्यक 
विभागीय कार्यालय, 
नागपूर 
2 | सहाय्यक निरीक्षक, | लिपिक टंकलेखक | लिपिक क शि एस-६ (१९९००-६३२००) 
चित्रकला व शिल्प टंकलेखक 
विभागीय कार्यालय, 
नागपूर 
एकूण २ 
१ | सहाय्यक निरीक्षक, टिप्पणी सहाय्यक टिप्पणी क पिं 'एस-८ (२५५००-८११००) 
चित्रकला व शिल्प सहाय्यक 
विभागीय कार्यालय, 
छत्रपती संभाजीनगर 
2 | सहाय्यक निरीक्षक, लिपिक टंकलेखक | लिपिक क शि एस-६ (१९९००-६३२००) 
चित्रकला व शिल्प टंकलेखक 
विभागीय कार्यालय, 
छत्रपती संभाजीनगर 
एकूण २ 
सर्व विभाग मिळून २० 
एकूण 


०२. सदर २० पदांचे समायोजन खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


१. कला संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील २० पदांचे जरी महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण 
मंडळामध्ये समायोजन करण्यात येत असले तरी, सदर पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी / 
कर्मचारी यांनी ते सद्या कला संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील ज्या पदांवर व ज्या कार्यालयांमध्ये 

पृष्ठ ६ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२४/प्र.क्र. ३५/तांशि-६ 


03. 


कार्यरत आहेत, त्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडून महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळाचे 
दैनंदिन कामकाज करणे बंधनकारक आहे. 

२. समायोजित SMR २० पदांवर कार्यरत असलेले अधिकारी / कर्मचारी यांना कोणतेही 
अतिरिक्त वेतन / मानधन अनुज्ञेय असणार नाही. 

३. समायोजित होणाऱ्या २० पदांवर कार्यरत असलेले अधिकारी / कर्मचारी हे “महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५” अन्वये बदलीस पात्र असतील. 


महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळातील परीक्षा नियंत्रक (तत्कालिन परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा 


विभाग, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई) यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या सोबतच्या 
विवरणपत्रानुसार निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय दि.१४ डिसेंबर, २०२३ रोजी मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४०४१५०९०९३६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HUSSEIN ALIMIYA MUKADAM 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=6ec81cd542d1 ef02798f37 eb2f964c23fcdfbd8b40c5378f9 
34679289bc26def, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M U KAD AM serialINumber=D1391C61487 1 BB6E825B5F9341 BD3AE559ABF68B 
1B3E47C8C1D8D13329CDB465, cn=HUSSEIN ALIMIYA MUKADAM 


Date: 2024.04.04 15:21:50 +05'30' 


सोबत :- विवरणपत्र (हुसेन अ. मुकादम) 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन. 


मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

लेखाअधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर/छत्रपती संभाजीनगर 
संचाळक,कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-४०० ००१. 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळ, मुंबई-४०० ००१ 


. सचिव, महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळ, मुंबई-४०० ००१ 


निवडनस्ती तांशि -६. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२४/प्र.क्र. ३५/तांशि-६ 


शासन निर्णय क्रमांक: एडीआर-२०२४/प्र.क्र.३५/तांशि-६ सोबतचे विवरणपत्र 


महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळातील परीक्षा नियंत्रक (तत्कालिन परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा विभाग, कला 


संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई) यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 


अ.क्र. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 

al परीक्षा समितीचे प्रगासकीय कामकाज हाताळणे. 

२ | शासकीय रेखाकला व उच्चकला परीक्षेचे आयोजन करणे व परिक्षेची कार्यपध्दती निश्चित 
करणे. 

३ | शासकोय रेखाकला व उच्चकला परीक्षेच्या अनुषंगाने आवश्‍यक कर्मचारी वर्ग नियुक्‍त 
करण्यासाठी आव्यक ती कार्यवाही करणे. 

४ । परीक्षा आयोजित करतांना परीक्षा समितीच्या शिफारशीनुसार परीक्षेसंदर्भातील 
गैरप्रकारांची प्रकरणे निकाली काढणे. 

५ | परीक्षा समितीने परीक्षेसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयानुसार मंडळास प्रस्ताव सादर करणे. 

६ | परीक्षा केंद्रांना भेटी देऊन निरीक्षण करणे. 

७ | परीक्षांच्या वेळापत्रकांची व गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांची प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्धी करणे. 

८ | विद्यार्थ्यांना पारितोषिके वितरण करणे. 

९ | परीक्षांचे वेळापत्रक घोषीत करणे. 

[ee ० | शासकीय रेखाकला व उच्चकला परीक्षांचे प्रमाणपत्रांची देखभाल व गोपनीयता राखणे. 

| १ | शासकोय रेखाकला व उच्चकला परीक्षांसाठी पेपर सेटर, परीक्षक, समाळोचक, उप मुख्य 
समालोचक, मुख्य समालोचक यांच्या नियुक्त्यांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे. 

१२ | शासकीय रेखाकला व उच्चकला परीक्षांचे आयोजन करणे व विहीत वेळेत निकाळ घोषित 
करणे. 

१३ | शासकोय रेखाकला व उच्चकला परीक्षांचे मुळ व दुय्यम प्रमाणपत्रे वितरण करणे. 

१४ । निकालपत्रकांची पडताळणी करणे. 

१५ | परीक्षक, समाळोचक, केद्र अधीक्षक यांच्या मानधनाची देयकांची पडताळणी करणे. 

१६ | परीक्षक व समाळोचक यांच्या प्रवासभत्ता देयके मंजूर करण्याबाबत आवश्‍यक ती कार्यवाही 
करणे. 

१७ | शासकोय रेखाकला व उच्चकला परीक्षा Haig विद्यार्थी संख्येनुसार शुल्क आकारणी 
करणे. 

१८ | परीक्षा शाखेझी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणात सचिव, महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळ 
यांना सहाय्य करणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२४/प्र.क्र. ३५/तांशि-६ 


१९ 


२० 


परीक्षा शाखेशी संबंधित सर्व प्रशासकीय व शौक्षणिक कामकाजावर व कर्मचाऱ्यांवर 
नियंत्रण ठेवणे. 

राज्य शासन, संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य कला शिक्षण मंडळ व सचिव, महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षण मंडळ यांनी वेळोवेळी 
सोपविलेली जबाबदारी पार पाडणे. 


Digitally signed by HUSSEIN ALIMIYA MUKADAM 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 
H U S S F | N A |_| M IYA AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=6ec81¢d542d 1 ef02798f37eb2f964c23fcdfbd8b40c53 

78f934679289bc26def, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=D1391C61487 1 BB6E825B5F9341 BD3AE559ABF 
M U KA DA M 68B1B3E47C8C1D8D13329CDB465, cn=HUSSEIN ALIMIYA 

MUKADAM 

Date: 2024.04.04 15:22:14 +05'30' 


(हुसेन अ. मुकादम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


